राज्य योजना सन २०२४-२५ 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात संरक्षक भिंतीचे 
बांधकाम (४४०६ ३८४९) निधी वितरीत करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०८.२४/प्र.क्र. १५६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक 
०१.०४.२०२४. 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.9८/२४२/२०२४-२५, दिनांक 
२४.०६.२०२४. 

३. वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ 

प्रस्तावना :- 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात संरक्षक भिंतींचे बांधकाम (राज्य) (कार्यक्रम) ४४०६ ३८४९ या 

लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२३-२४ च्या सुधारीत अंदाजानुसार २०००.०० लक्ष निधी मंजूर करण्यात 
आला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व ३ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२४ 
ला अनुसरुन सन २०२४-२५ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व ३ चे परिपत्रक विचारात घेता व संदर्भ क्रमांक ३ च्या 
पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात 
संरक्षक भिंतींचे बांधकाम (राज्य) (कार्यक्रम) ४४०६ ३८४९ शासनान्वये ५३-मोठी बांधकामे या 
उद्दीष्टांतर्गत रु.१२००.०० लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या TRIGA खालील अटी व शातींचे 
अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


|. सदर योजनोवर होणारा खर्च:- लेखाशिर्ष क्रमांक ४४०६, वनीकरण व वन्य जीवन 
यांवरील भांडवली खर्च ०१, वनीकरण, १०१ वन संर्वधन विकास व वन्यजीवन (००) 
(०७) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकरिता संरक्षक भिंत बांधणेबाबत (राज्य) (४४०६ ३८४९) 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध 
होणा-या अनुदानातून करण्यात यावा. 


॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय 
व तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर 
कार्यबाबींवर निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२४/प्र.क्र. १५६/फ-१ 


॥. क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या कार्यबाबींवरच करण्यात 
येईल याची खातरजमा करावी. 

॥/. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 


विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


V. प्रस्तावित असलेल्या मोठ्या बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत 
केलेली कार्यपद्धती अनुसरण्याची संबंधित जबाबदारी नियंत्रक/अंमलळबजावणी 
अधिकारी यांची राहील. कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अनियमितता होऊ न देण्याचीही 
जबाबदारी त्यांची असेल. 


Vi. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


Vi. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


Vil. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचना वित्त ,वित्त विभाग, शासन 

परिपत्रक क्रमांक व वित्त ०१.०४.२०२४ दिनांक ,३-अर्थ/३४.क्र.प्र/२०२४-अर्थसं -: 

२५.०७.२०२४ दिनांक ,३-अर्थ/८०.क्र.प्र/२०२४-अर्थसं : क्रमांक ,विभाग परिपत्रकचे 
काटेकोर पालन करावे . 


२. सदर शासन fre विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६४/व्यय-१०, दिनांक 
३०.०८.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ee सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०६१७१४१९९६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश UTS HR) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२४/प्र.क्र. १५६/फ-१ 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

५. मुख्य वनसरंक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 

६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

७. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKEKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


